क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या 
योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी 
आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.६४/कीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा:- 
१) झासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. राक्रीधो-२०११/प्र.क्र. ५५/क्रीयुसे-१, 
दि. १४ जून, २०१२. 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.२६०/क्रीयुसे-१, 
दि. ०१ मार्च, २०१४. 
3) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 
२२/का-९/१२४० दि.१६ मार्च,२०२२ 
प्रस्तावना:- 

“क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे" ही क्रीडा धोरणातील एक महत्वाची 
शिफारस आहे. दर्जेदार क्रीडा सुविधा निर्माण करुन त्याद्वारे खेळाडूंच्या कामगिरीत वाढ करुन राष्ट्रीय 
व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण करण्यास चालना देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यासंदर्भातील 
सविस्तर कार्यपध्दती उपरोक्‍त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय दिनांक ०१ मार्च, २०१४ अन्वये विहीत 
करण्यात आली असून त्यामधील परि.३ येथे योजनेकरिता पात्र संस्थांची माहिती नमूद केळी आहे. 
त्यानुसार राज्यातील पात्र संस्थांना क्रीडा सुविधा निर्मितीस ७५:२५ (शासनाचा हिस्सा ७५% व संबधित 
पात्र संस्थेचा हिस्सा २५ %) याप्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते तसेच त्याचप्रमाणे क्रीडा 
साहित्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. यांसदर्भात संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील परि.क्र.४ 
(अ) व (ब) नुसार अटी शार्ती स्पष्ट केल्या आहेत. त्यानुषंगाने क्रीडा सुविधा निर्मिती यासाठी आर्थिक 
सहाय्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ 
क्रमांक ३ अन्वये पात्र संस्थांचे प्रस्ताव शिफारशीसह शासनास सादर केले आहेत. सदर शिफारशींना 
अनुसरुन व संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.१.३.२०१४ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या प्रस्तावांना तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

खालील परिशिष्ट-अ मधील शिफारसप्राप्त संस्थेस संदर्भाधिन शासन निर्णय, दिनांक ०१ 
मार्च, २०१४ मध्ये नमूद अनुदानासाठीची पात्रता व अनुदान मंजूरीच्या सर्व अटी व add पालन 
करण्याच्या तसेच प्रकल्पाची व अंदाजपत्रकीय किंमतीची तपासणी व अन्य अटींच्या अधीन राहून 
विहीत खर्च मर्यादेचा विचार करता स्तंभ-३ येथे नमूद क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठीच्या प्रकल्पासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.६४/कीयुसे-१ 


स्तंभ-६ नुसार राज्य शासनाच्या विहीत अनुदान मर्यादेत (७५ %) अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या 


प्रस्तावास तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट-अ 
अ. । संस्थेचे नाव प्रकल्प प्रकल्पाची | शा.नि. राज्य झासन | संस्थेचा 
क्र अंदाजपत्रकी | दि.१.३.२०१४ अनुदान हिस्सा 
य रक्‍कम अनुसार मर्यादा (७५%) | (२५%) 
प्रकल्पावरील 
विहीत एकूण खर्च 
मर्यादा 
1 १_| ? 3 8 y § | oO 
मानवत स्पोर्टस | जलतरण | 920.00 लक्ष | 120.00 लक्ष ९०.०० लक्ष | ३०.०० 
१ | अकॅडमी, मानवत, | तलाव ल्क्ष 
ता.मानवत, (40x24 
जि.परभणी मी) 


= 


उपरोक्त संस्थेस संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अटी शर्तीनुसार, निधी उपलब्धतेनुसार तसेच 


वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या वित्तीय निर्देशानुसार “मागणी क्र.ई-३ लेखाशिर्ष २२०४, क्रीडा व 
युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (vo) क्रीडा सुविधा, (४०) (०१) क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक 
सहाय्य करणे (कार्यक्रम) (२२०४-५७०६),३१ सहायक अनुदाने वेतनेतर” या लेखाशिर्षाखाली निधी 
वितरणासंदर्भात स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०६१७२६३३३८२१ असा आहे. हा Bear 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RANSING 
ANANDRAO 
DERE 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059F72760ff520f9b00f67 
3e9186e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF6 
3804F499D4335774E27423E401 36397, cn=RANSING 
ANANDRAO DERE 

Date: 2023.09.06 17:28:05 +05'30' 


(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.विरोधी पक्षनेते (विधानसभा / विधानपरिषद), यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ,मुंबई 


७. सर्व सन्माननीय विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, विधानमंडळ,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.६४/कीयुसे-१ 


८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१२. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

१३. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

१४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, छत्रपती संभाजीनगर. 

१५. जिल्हा क्रीडा अधिकारी,परभणी (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 

१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


